जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी०२२२/प्र.क्र.३६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२२. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०.०९.२०२१. 
२. शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग,क्र. अस्थायी ०२२१/४२/प्र.क्र.२३/कार्या. ११, दि.०२.०९.२०२१ 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 
४.उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे No:B(Gen)-9009/2022/43, दि.११.०१.२०२२ 
४. जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांचे H.Estt/33/2024, दि.०३.०१.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील ५८ अस्थायी पदांना संदर्भ अ.क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन अ.क्र.३ Mie शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार 
यांच्या आस्थापनेवरील ७१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांनी दि.०३.०१.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील पुढील TRA नमूद केलेली ७१ अस्थायी पदे 
दि. ०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी०२२२/प्र.क्र.३६/कार्यासन ११ 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
| ae प्रबंधक Pe q 
२ | अधीक्षक ०२ 
३ | सहायक अधीक्षक ०६ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-१ ०२ 
५ | लघुलेखक ग्रेड-२ ०३ 
६ | लघुलेखक ग्रेड-३ ०२ 
वरिष्ठ लिपिक ०७ 
कनिष्ठ लिपिक २६ 
मुख्य बेलिफ pe 
ca ० | बेलिफ ०४ 
११ | पुस्तक बांधणीकार Pe q 
१२ | शिपाई १४ 
१३ | पहारेकरी ०२ 
एकूण fw 

=i यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, 904 - दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२ )(दत्तमत) 
(अनिवार्य) ” या लेखाशीर्षातर्गत ०१-वेतन खाली सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक, दि.२२.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०४१५१५४६७५१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 

HEMANGI AJIT |... मतात 


310९39175422103704218280866533441508583103 


0c791f4b, pseudonym=A05C54A04D3293F61521D5E463E799884D63F286, 


S H ETY E EOS BESSA ळा का 
(हेमांगी ated) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


